राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत 
औषधांची खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-:खरेदी-२०१८/प्र.क्र.८६/आरोग्य-८ 
नवीन मंत्रालय,गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपाउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग,१० वा मजला, मुंबई-४००००१. 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ-: 
१) शासन निर्णय क्रमाक- खरेदी-२०१८/प्रक्र.८६/आरोग्या-८दिनांक ३१.३.२०१८. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग, पुणे यांचे पत्र क्र. ससंआसे/ 
किजरो/२०२०-२१/औषध खरेदीपोटीच्या फरकाच्या रकमा वर्ग करणे/भांडार-३/४९२६-२९/०२१, 
दि.१२.२.२०२१. 


प्रस्तावना-: 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये Tab.Chloroquine base 250 mg व Tab.Primaquine 


7.5 mg खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार हाफकीन महामंडळ, 


मुंबई यांनी जाहिर निविदेद्वारे खरेदीचे दर मान्य करण्यात आले, ते दर प्रशासकीय मान्यतेने दिलेल्या 


अंदाजीत दरापेक्षा जास्त असलयाने त्या फरकाची रक्‍कम रुपये ६०,५४,७३६/- (रुपये साठ लाख चोपन्न 


हजार सातसे छत्तीस फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ५०% केंद्र पुरस्कृत 


योजना (राज्य हिस्सा ) लेखाशिर्ष क्र.२२१०५१५७ (२१) पुरवठा व सामुग्री या उदीष्टांअंतर्गत अर्थसंकल्पीत 


अनुदान रुपये ५,१०,००,०००/- इतके असुन त्यापैकी १०% अनुदान रुपये ५१,००,०००/- इतके बिडिएस 


प्रणाळीवर वितरीत असून बिडिएस प्रणालीवर वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा या अटीच्या 


अधीन व खालील अटींच्या अधीन राहुन रुपये ६०,५४,७३६/-(रु.साठ लाख चोपन्न हजार सातसे छत्तीस 


फक्त) इतकी रक्कम हाफकीन महामंडळ, मुंबई यांच्या नांवे वर्ग करण्यासाठी प्रश्ञासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय-: 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्रपुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा ) लेखाशिर्ष क्रमांक 


२२१०५१५७ (२१) पुरवठा व सामुग्री या उदीष्टाअंतर्गत अर्थसंकल्पीत अनुदान रुपये ५,१०,००,०००/- 


इतके असुन त्यापैकी १०% अनुदान रुपये ५१,००,०००/- इतके बिडिएस प्रणालीवर वितरीत असून 


बिडिएस प्रणालीवर वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेतच शासन निर्णय दिनांक ३१.३.२०१८ रोजी प्रशासकिय 


मान्यतेअन्वये Tab .Chloroquine २५० mg व Tab.Primaquine ७.५ mg च्या खरेदी संदर्भात झालेला 


शासन निर्णय क्रमांक-:खरेदी-२०१८/प्र.क्र.८६/आरोग्य-८ 


जास्तीचा खर्च रुपये ६०,५४,७३६/- (रु.साठ लाख चोपन्न हजार सातसे छत्तीस फक्त) इतकी रक्‍कम 


हाफकीन महामंडळ, मुंबई यांच्या नांवे वर्ग करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर खरेदीसाठी होणारा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१०५१५७ 


(२१पुरवठा व सामुग्री या उदीष्टांतर्गत राष्ट्रीय हिवताप निर्मुलन कार्यक्रमार्तगत उपलब्ध अनुदानापैकी 


बिडिएस प्रणालीवर वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत करावा. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२ दि.१७/४/२०१५ 


सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधील 


अनुक्रमांक-४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०२१७१६५४५७१९१७ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


JAMSNE|L ४७ ळण 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


Samsher ४५५७४०. 


dd15c9826781de5daa02a4ecf339fb 


bd 1d0559ab9d6, cn=Jamsher Samsher 
adavi tw 


तडवी) 2021.02.18 11:34:05 +05'30' 


(ज.स.तडः 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


( 
६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


